मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन साजरा करणेबाबत... 
ara दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२२. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-१९२२/प्र.क्र.१७५/स्वासैक-१, 
१९ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा : शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-१९२२/प्र.क्र.१७५/स्वासैक-१, दि. १४.०९.२०२२ 


शासन परिपत्रक : 


मराठवाडा विभागातील नांदेड, हिंगोली, लातूर, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, जालना या 
जिल्ह्यांमध्ये शनिवार, दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी मराठवाडा मुक्‍ती संग्राम दिन साजरा 
करण्याकरिता मा.मंत्री महोदय यांचे हस्ते ध्वजारोहण करणेबाबतचे संदर्भाधीन परिपत्रक निर्गमित 
करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकातील तक्त्यामध्ये अ.क्र. ३ मध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र मा.मंत्री महोदय जिल्हा 
३. श्री. सुरेश खाडे लातूर 


सदर ae परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या १७//५/.॥8॥१७9॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२२०९१५१५५३५५८००७ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by ASMITA VAY JAWDEKAR 
Date: 2022.09.15 15:56:55 +05'30' 
(अ.वि.जावडेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

५. मा.उपसभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-१९२२/प्र.क्र.१७५/स्वासैक-१, 


९. पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद. 
१०.जिल्हाधिकारी, लातूर, नांदेड, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, जालना, हिंगोली. 
११.पोळीस अधीक्षक, लातूर, नांदेड, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, जालना, हिंगोली. 
१२.मा. मुख्यमंत्री यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४.सर्व संबंधित मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
१५.मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६.मा. प्रधान सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७.उप सचिव (स्वा.सै.क.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८. अवर सचिव (का.-३०), राजशिष्टाचार शाखा,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९.निवड नस्ती (स्वासैक-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


